RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ३७ ] 


गुरुवार ते 

बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१ ९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१११८/ ५५५ / प्र. क्र . १५० / २०१८/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
११०८ / २९ ५१ / प्र. क्र . ८१ (ब )/ ०९/ नवि -९, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०११ अन्वये इगतपुरी शहराच्या वाढीव हद्दीसाठी विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधलेले 
आहे) चे कलम ३१ ( १) अन्वये (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) मंजूर असून , दिनांक १ डिसेंबर २०११ पासून अमलात आलेली 
आहे व वगळलेल्या भागासाठीची उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस-१११२/ १७५ (न)/ प्र. क्र . ३१ / २०१३ / नवि- ९ , दिनांक २१ जानेवारी २०१५ अन्वये मंजूर झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी इगतपुरी नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे तळेगाव येथील गट नंबर १६७- अ पै. , १६७- ब पै., १६८ , १९९ पै. , २०१, २०३ , २०४ , 
२० ९ , २१० , २११ , २१२ , २१३ , २१४ , २१५, २१६, २१७, २१८ - अ, २१८ - ब , २१९ , २२० पै., २२२, २२३, २२४ , २२५, २४३, २५१ , २५२ , २५४ , 
२५५ , २५६ पै., २५७ पै ., २५८ पै . , २५ ९ , २६० पै., २६२ पै., २६३ पै., २६७, २६८ , २६ ९ पै., २७५ पै., २७६ , २७७, २७८ , २७ ९ पै. , २८० , 
२८१, ३ ९ ५, ३९ ६ पै. , ४०० पै., ४०१ पै. इत्यादी ( क्षेत्र ५१.९ ६ हेक्टर ) ह्या जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) “ इको पार्क 
झोन ” भूवापर (यापुढे " उक्त भूवापर " असे संबोधले आहे) विभागात समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ६२० , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ अन्वये उक्त 
विकास योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा उक्त भूवापराऐवजी "रहिवास भूवापर ” करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ च्या पत्रान्वये संचालनालयास सादर केले असून 
संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक १५ मार्च २०१८ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 


, 


. 


. 


. 


वि ( एच ) २७८ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


, 


. 


. 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम (२ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, इगतपुरी नगरपरिषद , तालुका इगतपुरी , जिल्हा नाशिक यांचे कार्यालयात, 
कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्र. प्र. सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated, 6thAugust 2019 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notification 


- 


, 


, 


, 


- 


- 


- 


, 


, 


- 


, 


, 


, 


No. TPS - 1118 /555 /CR - 150 / 2018 /UD - 9.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department s vide Notification No. TPS - 1108 / 2951/CR -81( B )/09 /UD - 9 , dated the 21st October 2011 
has partly sanctioned the Development Plan for Extended Limit of Igatpuri Municipal Council (hereinafter 
referred to as "the said Development Plan ") under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act") 
and the same has came into force with effect from dated the 1st December 2011 and Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1 ) of the said Act vide 
Government in Urban Development Department s Notification No. TPS - 1112 / 175 (N )/CR - 31/ 2013/ 
UD - 9 , dated the 21st January 2015 ; 

and whereas , the Igatpuri Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority” ); 

and whereas , in the said Development Plan , lands bearing Gat No. 167 - A Pt., 167 - B Pt., 168, 
199 Pt. , 201, 203, 204, 209 , 210 , 211 , 212, 213, 214, 215 , 216 , 217 , 218 - A , 218 - B, 219 , 220 Pt. , 
222 , 223, 224 , 225 , 243, 251 , 252, 254, 255 , 256 Pt ., 257 Pt ., 258 Pt., 259 , 260 Pt., 262 Pt. , 
263 Pt. , 267 , 268 , 269 Pt ., 275 Pt., 276, 277 , 278, 279 Pt., 280 , 281 , 395 , 396 Pt . , 400 Pt ., 
401 Pt. etc. , ( area 51.96 hectares ) of Mouje Talegaon (hereinafter referred to as “ the said lands” ) 
are shown in the “ Eco Park Zone” (hereinafter referred to as “ the said Zone ” ) ; 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 620 , dated the 
30th October 2015 resolved to modify the said Development Plan so as to delete the said land 
from the said Zone and include the same in the “ Residential Zone ” (hereinafter referred to as “ the 
said modification ") by following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ) and submitted the proposal to Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune vide letter, dated 8th September 2016 and the same has been forwarded by Director 
of Town Planning , Maharahstra State, Pune to Government vide its letter , dated 15th March 2018 ; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State, Pune , the Government is of the opinion that the said modification 
needs to be rejected . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


३ 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 

This Notification shall be kept open for inspection the General Public during office hours on all 
working days for a period of one month in the office of the Chief Officer, Igatpuri Municipal Council , 
Igatpuri, taluka Igatpuri, district Nashik . 
This Notification shall also be published on the Government s website www.maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


P. P. SONARE , 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१११८ / ४१४ / प्र. क्र . १६२/ २०१९/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, नाशिक शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे ) चे कलम ३१ चे उप - कलम (१) नुसार अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१११६/ प्र.क्र .१४० ( अ)/ २०१६ / नवि - ९, 
दिनांक ९ जानेवारी २०१७ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ पासून अमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी नाशिक महानगरपालिका ही नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " 
असे संबोधले आहे) 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ५३३ ( पैकी ), नगररचना योजना क्रमांक १ मधील 
अंतिम भूखंड क्रमांक २१५ वरील मंजूर अभिन्यासातील भूखंड क्रमांक १ ९ व २० ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) या मिळकती 
आरक्षण क्रमांक १४५-- “ सार्वजनिक सुविधा ” म्हणून आरक्षित आहेत ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ५३३ ( पैकी ), नगररचना योजना क्रमांक १ मधील अंतिम भूखंड क्रमांक 
२१५ वरील रहिवास प्रयोजनार्थ अभिन्यासास तत्कालीन नाशिक नगरपालिकेने क्रमांक LND / NS/ TP/ ९ ५८ , दिनांक ७ मार्च १९ ६७ अन्वये 
मंजुरी प्रदान केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेवर नाशिक महानगरपालिका यांनी दिनांक १८ जानेवारी १ ९ ८५ रोजीच्या पत्रान्वये रहिवास प्रयोजनार्थ 
बांधकाम परवानगी मंजूर केलेली आहे व त्यानुसार जमीनमालकाने जोत्यापर्यंतचे बांधकाम पूर्ण केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नाशिक शहरासाठी सन १ ९९ ३ साली मंजूर विकास योजनेत उक्त जागा आरक्षण क्रमांक ४८४-- “ लायब्ररी 
अॅण्ड कम्युनिकेशन सेंटर व डिस्पेन्सरी व मॅटर्निटी होम ” यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेली असल्याने उक्त जागेवरील आरक्षण वगळण्याबाबत 
नाशिक महानगरपालिकेचे दिनांक ३० एप्रिल २००२ अन्वये सादर कलम ३७ अन्वयेच्या प्रस्तावावर कार्यवाही झालेली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत उक्त जागा पुन्हा आरक्षित करण्यात आलेली असल्याने त्यावरील आरक्षण वगळण्याबाबत 
व न्याय देण्याबाबतची विनंती जमीनमालकांनी नियोजन समितीसमोर व शासन नियुक्त अधिकाऱ्याकडे केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेचे केवळ ९ ३२.८७ चौ. मी . क्षेत्र असून ९ .०० मीटर रुंदीच्या अभिन्यास रस्त्यावर सन्मुख आहे. सदर 
परिसरात रहिवासी वापरासाठी विकसन झालेले असून उक्त जागा उक्त आरक्षणासाठी विकसित करणे अडचणीचे ठरणार आहे. शिवाय 
जागेवर तत्कालीन नियमानुसार रहिवास प्रयोजनार्थ बांधकाम परवानगी मंजूर करण्यात आलेली असल्याची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन 
आरक्षण वगळण्याची विनंती नाशिक महानगरपालिकेने दिनांक २ मार्च २०१९ च्या पत्रान्वये शासनास केलेली आहे ; 


-- 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेवर श्री चिंतामणी पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर व मूर्तिपूजक संघ , नाशिक या संस्थेस जैन समाजाच्या 
साधू व साध्वींसाठी विश्रामगृह व समाजबांधवांसाठी सामाजिक सभागृह बांधण्याचा प्रस्ताव आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण वगळून त्याखालील जागा रहिवास विभागात समाविष्ट 
करणे (यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधलेले आहे) आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३७ ( १- अ ) ( अ) अन्वये उक्त विकास योजनेत उक्त फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करणे 
आवश्यक झाले आहे , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१- अअ) ( अ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासन खाली जोडलेल्या अनुसूचीत 
नमूद उक्त फेरबदलाच्या अनुषंगाने जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रस्तुतची सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
३० दिवसांच्या आत सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक , प्रशासकीय इमारत , आयुक्त कार्यालय आवार , नाशिकरोड, 
४२२ १०१ या पत्त्यावर लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात. प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी सहसंचालक , नगररचना, 
नाशिक विभाग , नाशिक यांची नियुक्ती करण्यात येत असून त्यांनी त्यांचा अहवाल शासनास उपरोक्त मुदत संपल्यानंतर ३० दिवसांत 


सादर करावा. 


अनुसूची 


जागेचे वर्णन 


उक्त विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


३ 


/ 


मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ५३३ ( पैकी), 

आरक्षण क्रमांक १४५, 

“ रहिवास विभाग ” 
नगररचना योजना क्रमांक १ मधील अंतिम भूखंड 

“ सार्वजनिक सुविधा ”. 
क्रमांक २१५ वरील मंजूर अभिन्यासातील भूखंड 
क्रमांक १ ९ व २० . 

उक्त फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत सूचना / भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयात 
उपलब्ध राहील . 

१. आयुक्त , नाशिक महानगरपालिका, नाशिक 
२. विभागीय सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक 
३. सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा, नाशिक 
सदर सूचना विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

प्र . प्र. सोनारे , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated 19th August 2019 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notification 


No. TPS - 1118 /414 /CR - 162 / 2019 /UD - 9.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised 
Development Plan of Nashik Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Development 
Plan ” ) vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 1116 /CR -140 ( A )/2016 /UD -9 , dated 
9th January 2017 under sub - section ( 1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 ( Maharashtra Act No. XXXVIl of 1966 ) ( hereinafter referred to as “the said Act ) 
and the same has come into force with effect from 9th February 2017 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


م 


N 


and whereas , the Nashik Municipal Corporation is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority” ) ; 

and whereas , in the said Development Plan , Plot Nos . 19 and 20 of the sanctioned layout 
(hereinafter referred to as “ the said Land” ) on land bearing Survey No. 533 ( Pt. ), Final Plot No. 215 
of Town Planning Scheme No. 1 are reserved as Site No. 145– “ Public Amenity” (hereinafter 
referred to as “ the said Reservation ” ) ; 

and whereas , the erstwhile Nashik Municipal Council vide letter No. LND /NS / TP / 958 , dated 
7th March 1967 has sanctioned the layout for Residential Purpose on land bearing Survey No. 
533 (Pt.), Final Plot No. 215 of Town Planning Scheme No. 1 ; 

and whereas, the Nashik Municipal Corporation vide letter, dated 18th January 1985 has 
sanctioned the building permission for Residential Purpose on the said land and accordingly the 
Plot holder has completed the construction up to Plinth level ; 

and whereas , the said land reserved as Site No. 484– “ Library and Communication Centre 
and Dispensary and Maternity Home” in the sanctioned Development Plan of Nashik sanctioned in 
year 1993 and proposal under Section 37 of the said Act to delete the said reservation shown on 
the said land which was submitted to State Government by Nashik Municipal Corporation vide its 
letter dated 30th April 2002 has not been decided ; 

and whereas , the Plot holder has requested to delete the reservation on the said land before 
the Planning Committee and Appointed " Officer" as the same has been reserved again in the said 
Development Plan ; 

and whereas , the said land having an area of 932.87 sq . mtrs . is fronting on 9.00 metres wide 
layout road . It will be difficult to develop the said reservation on the said land as residential 
development has taken place in the surrounding area . Considering the said factual position and also 
that residential building permission has been granted as per the applicable regulations as that time, 
the Nashik Municipal Corporation has requested to delete the said reservation vide its letter, dated 
2nd March 2019 ; 

and whereas , Shri Chintamani Parshwanath Jain Shwetamber Temple Trust, Nashik has proposed 
to construct a Hostel and Community Centre for the Saints of Jain Community on the said land ; 

and whereas, in the public interest it is necessary to delete the reservation on the said land 
and to included the same in the Residential Zone ; 

and whereas , Government is of opinion that, it is necessary to modify the said Development 
Plan accordingly and initiate the modification under Section 37 ( 1AA ) ( a ) of the said Act. 

Now therefore , in exercise of the powers vested under Section 37 ( 1AA) (a ) of the said Act, 
the Government hereby publishes this Notice for inviting suggestions / objections from the General 
Public in respect of the said Modification , as specified in the Schedule , within a period of one 
month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette , any 
suggestions / objections in respect of the said Modification should be forwarded to the Joint Director 
of Town Planning , Nashik Division , Nashik having his office at Administration Building , Commissioner 
Office Compound , Nashik Road 422 101 to hear suggestions / objections and submit his Report 
to the Government within 30 days after the expiry of the above mentioned period . 

Schedule 
Description of land 

Proposal in the said 

Proposed 
Development Plan 

Modification 


1 


2 


3 


“ Residential Zone ” 


Plot Nos . 19 and 20 of the sanctioned layout 
on land bearing Survey No.533 ( Pt.). Final 
Plot No. 215 of Town Planning Scheme No. 1. 


Site No. 145 , 
" Public Amenity " . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


This notice showing the said Modification shall be kept open for inspection at the following offices on 
allworking days for the period of one month . 

( 1) The Commissioner, Nashik Municipal Corporation , Nashik . 
(2 ) The Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik . 
( 3) Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik . 
This Notice shall also be available on the State Government s website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. P. SONARE, 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१६१८/ २७६६/ प्र.क्र . २२/ २०१९ / नवि - ९.- ज्याअर्थी, संगमनेर नगरपरिषद शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११०४ / ५५४ /प्र. क्र . ६९/ ०५ ( अ)/ 
नवि -९, दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ अन्वये भागश: मंजूर झालेली असून दिनांक ५ जानेवारी २००७ पासून अंमलात आलेली आहे आणि वगळलेल्या 
भागाची विकास योजना, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६०८ / ३१५५ / प्र. क्र . ८६/०८ / नवि -९ , दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ अन्वये मंजूर झालेली 
आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे संगमनेर ( बु.) येथील सर्व्हे क्रमांक १५३ व १५४ या मधील अंदाजे २.६५ हेक्टर क्षेत्र 
आरक्षण क्रमांक ७६ “ क्रीडांगण ” या प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे (यापुढे “ उक्त आरक्षण असे संबोधले आहे ) ; 


. 


मे 


आणि ज्याअर्थी, कैलासवासी शंकरराव शेवाळे पाटील प्रतिष्ठान, संगमनेर (यापुढे “ उक्त अर्जदार ” असे संबोधिले आहे ) यांनी दिनांक 
१५ २०१७ च्या पत्रान्वये संगमनेर नगरपरिषदेस उक्त आरक्षणापैकी त्यांच्या मालकीचे सर्वे क्रमांक १५३ ( पैकी) ०.४२५ हेक्टर म्हणजेच 
४२५० चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षणातून वगळून “प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” या प्रयोजनासाठी आरक्षित करण्याबाबत केलेल्या विनंतीस 
अनुसरून संगमनेर नगरपरिषदेने नियोजन प्राधिकरण या नात्याने (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे ) त्यांच्या सर्वसाधारण 
सभेचा ठराव क्रमांक ३९ ८ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ नुसार उक्त आरक्षणांतर्गत अंदाजे २.६५ हेक्टर जागेपैकी सर्व्हे क्रमांक १५३ मधील 
०.४२५ हेक्टर म्हणजेच ४२५० चौरस मीटर क्षेत्र उक्त आरक्षणातून वगळून “प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” या प्रयोजनासाठी आरक्षित 
करण्याचे ठरवून त्याअनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव 
दिनांक १२ एप्रिल २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधिले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावाखालील 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव अटींच्या अधीन राहून मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
उक्त विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावाखालील उक्त फेरबदलास मा . मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १३ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार 
पुढील अटींच्या अधीन राहून शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१ ९ / भाद्र २१ - २७, शके १ ९ ४१ 


७ 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदींचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


मौजे संगमनेर येथील आरक्षण क्रमांक ७६- “ क्रीडांगण ” यासाठी आरक्षित अंदाजे २.६५ हेक्टर जागेपैकी सर्व्हे क्रमांक १५३ मधील 
०.४२५ हेक्टर म्हणजेच ४२५० चौरस मीटर क्षेत्र , उक्त आरक्षणातून वगळून “प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” या प्रयोजनासाठी खालील 
अटींच्या अधिन राहून आरक्षित करण्यात येत आहे. 
अटी : (१) प्राथमिक शाळा व क्रीडांगणाचे आरक्षण उक्त अर्जदारांनी समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून विकसित करणे आवश्यक राहील . 
( २ ) प्राथमिक शाळा व क्रीडांगणाचे आरक्षणास जागेच्या उक्त हद्दीलगत अभिन्यासातील ९.०० मीटर रुंद रस्ता अंतिम रेखांकन मंजूर 

होऊन रस्ता विकसित झाल्याखेरीज उक्त अर्जदारास बांधकाम परवानगी अनुज्ञेय होणार नाही. 


-- 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाऱ्या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, संगमनेर नगरपरिषद , संगमनेर यांच्या कार्यालयांत 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध राहील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . प्र . सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 28th August 2019 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notification 


No. TPS - 1618/ 2766 /CR- 22/ 2019/ UD - 9.- Whereas , Development Plan of Sangamner has been 
sanctioned partly by the Urban Development Department s vide Notification No. TPS - 1104 /554 /CR -69/ 
05 (A )/UD -9 , dated 22nd November 2006 and has come into force with effect from the 5th January 2007 
and Excluded Part of Development Plan of Sangamner has been sanctioned by the Urban Development 
Department s vide Notification No. TPS - 1608 / 3155 /CR -86 /08 /UD - 9 , dated 11th August 2008 (hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan ” ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) ; 

and whereas , in the said Development Plan , land bearing Survey Nos . 153 and 154 Mouje Sangamner 
(hereinafter referred to as “ the said Land” ) admeasuring about 2.65 hectares are reserved as “ Playground" 
( hereinafter referred to as “the said reservation") ; 

and whereas, on the request made by Kailasvasi Shankarrao Shewale Patil Trust , Sangamner 
(hereinafter referred to as “ the said Applicant” ) vide its letter dated 15th May 2017 to delete the land 
bearing Survey No. 153 admeasuring 0.425 hectare from the said reservation and reserve as “ Primary 
School and Playground ” the Municipal Council , Sangamner being the Planning Authority (hereinafter 
referred to as “the said Planning Authority ") vide its General Body Resolution No. 398 , dated 10th 
October 2017 has resolved to delete the land bearing Survey No. 153, Mouje Sangamner admeasuring 
0.425 hectare from area admeasuring about 2.65 hectare of Site No. 76 “ Playground ” and reserve as 
“ Primary School and Playground " and accordingly submitted to the Government, for its final sanction 
a modification proposal as per the provisions of sub- section ( 1 ) of Section 37 of the said Act vide its 
letter dated 12th April 2018 (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ” ) ; 


- 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


- 


and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned with certain condition . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under Section 37 ( 2 ) of the said Act, and 
according to Cabinet Approval , dated 13th August 2019 the Government hereby sanctions the Modification 
Proposal subject to certain condition and for that purpose amends the said Development Plan as 
follows. 

In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry. 

Entry 
The land bearing Survey No. 153, Mouje Sangamner admeasuring 0.425 hectare i. e . 4250 sq . 
mtrs. is deleted from area admeasuring about 2.65 hectares of Site No. 76 “ Playground ” and 
reserve as “ Primary School and Playground ” as shown on plan , subject to following conditions. 

Condition No. 1.- It will be necessary for the said Applicant to develope the Primary School and 
Playground reservation under “ Accommodation Reservation ” . 

Condition No. 2.- The building permission to the said Applicant for the “ Primary School and 
Playground " reservation will be permissible only after development of the 9.00 metres wide layout road 
after final sanction of the layout on the Northern boundary . 

A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public 
inspection in the office of the Chief Officer, Sangamner Municipal Council, Sangamner during office 
hours on all working days for a period of one month . 
This Notification shall also be available on the Government s website www.maharashtra.gov.in 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

P. P. SONARE , 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ 


- 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


आदेश 


मे 


क्रमांक एचसीआर-३०१७/ २१७/ प्र. क्र . १० ९ / २०१७/ नवि -९.- ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे कलम 
३१ चे उप - कलम ( १) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस -११९ १/ ३५/ प्र. क्र .८८/ नवि -९, दिनांक २८ जून 
१९९३ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १६ नोव्हेंबर १९९३ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधिले आहे) आणि उक्त विकास योजनेतील वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप - कलम ( १ ) अन्वये 
शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११ ९ १ / ३५ /प्र. क्र . ८८ / नवि - ९, दिनांक १५ १ ९९ ५ अन्वये मंजूर केली असून 
ती दिनांक २ ९ जून १ ९९ ५ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे देवळाली येथील सर्व्हे नंबर ३१/ ३- अ/ ७ मधील 
१७०४.०० चौरस मीटर जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे) इतर जागेसह आरक्षण क्रमांक १८१– “मार्केट , शॉपिंग सेंटर व 
पार्किंग ” करिता (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण नाशिक महानगरपालिका 
( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे ) आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन 
केली नाही ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१ ९ / भाद्र २१ - २७, शके १ ९ ४१ 


or 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम (१ ) नुसार समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त 
प्राधिकरणावर दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा उक्त प्राधिकरणाने 
विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही , उक्त प्राधिकरणाने 
विहित कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागा संपादन केली नाही. 


१ 


आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ३५६७/२०१६ मध्ये दिनांक २१ ऑगस्ट 
२०१७ रोजीच्या व मा . सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका (सिव्हिल) डायरी क्रमांक १८००६/२०१८ मध्ये दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ 
रोजीच्या आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार व्यपगत 
झाल्याचे आदेश पारित केले आहेत 


९ 


आणि ज्याअर्थी, दरम्यानचे कालावधीत नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे 
उप - कलम ( १) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस -१११६/ प्र. क्र .१४० ( अ )/ २०१६/ नवि - ९, दिनांक ९ जानेवारी 
२०१७ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे “ उक्त सुधारित विकास योजना " 
असे संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये उक्त जागा इतर जागेसह उक्त प्राधिकरणासाठी आरक्षण क्रमांक ४३५– “ म्युनिसिपल 
मार्केट ” म्हणून आरक्षित आहे (यापुढे “ उक्त सुधारित आरक्षण ” असे संबोधिले आहे) 

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २) चे नुसार उक्त विकास योजनेमधील आरक्षण उक्त जागेपुरते 
व्यपगत झाल्याबाबत व अशा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेले आदेश विचारात घेऊन उक्त सुधारित विकास योजनेतील आरक्षण 
निष्प्रभ झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे ; 


.- 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील उक्त विकास 
योजनेतील आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे व सुधारित विकास योजनेतील आरक्षण निष्प्रभ झाल्याबाबत अधिसूचित करीत आहे व 
अशा प्रकारे मुक्त झालेली जागा सुधारित विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 
( १) प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले व सुधारित विकास योजनेतील आरक्षणातून निष्प्रभ झालेले 

क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 

अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे. 
( २) सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


परिशिष्ट 


सर्व्हे क्रमांक 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेमधील 


मौजे, तालुका व 

जिल्हा 


सुधारित विकास 
योजनेमधील निष्प्रभ 


व्यपगत झालेले 


आरक्षण 


झालेले आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


चौ . मी . 


मौजे देवळाली, 


३१/ ३ - अ / ७ 


१७०४.०० 


आरक्षण क्रमांक १८१ 
मार्केट , शॉपिंग सेंटर व 
पार्किंग. 


आरक्षण क्रमांक ४३५- 
म्युनिसिपल मार्केट . 


तालुका व जिल्हा 


नाशिक. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. प्र. सोनारे , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 28th August 2019 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No. HCR - 3017 /217 /CR - 109 /2017 /UD - 9.- Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide Notification No. TPS- 1191/35 /CR -88 /UD - 9, dated 28th June 1993 has 
sanctioned the Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as “ the said Development 
Plan " ) partly under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. 
Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”) and the same came into force 
with effect from the 16th November 1993 and the excluded part of the said Development Plan has 
been sanctioned under Section 31 ( 1) of the said Act vide Notification No. TPS - 1191/ 35 /CR - 88 / 
UD - 9 , dated 15th May 1995 and the same came into force with effect from the 29th June 1995 ; 


and whereas, in the said Development Plan , as mentioned in the Schedule land bearing 
Survey No. 31/ 3 -A /7 admeasuring 1704.00 sq . mtrs . of Mouje Deolali, taluka and district Nashik 
(hereinafter referred to as “the said Land”) along with other lands is reserved as Site No. 181– 
“Market , Shopping Centre and Parking ” (hereinafter referred to as “ the said Reservation "). The 
Appropriate Authority for the said reservation is Municipal Corporation , Nashik (hereinafter referred 
to as “ the said Authority ” ) ; 


and whereas, the said land has not been acquired by the said Authority within 10 ( Ten ) years 
from the date on which the said Development Plan came into force ; 


and whereas , the owner of the said land had served a Notice , dated 26th December 2014 
under Section 127 ( 1 ) of the said Act (hereinafter referred to as “ the said Notice " ) to the said 
Authority informing that the said land had not been acquired by the said Authority within the 
stipulated period ; 


and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid , the said land has not been 
acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub -section 
(1) of Section 127 of the said Act, by the said Authority ; 


and whereas , Hon ble High Court in Writ Petition No. 3567/2016 , filed by the owner of the 
said land vide its Order, dated 21st August 2017 and Hon ble Supreme Court in Special Leave 
Petition (Civil) Diary No. 18006/2018 filed by the said Authority , vide its Order, dated the 1st 
October 2018 held that the said reservation to the extent of the said land stands lapsed , under 
Section 127 of the said Act ; 


and whereas , in the meantime the Government of Maharashtra in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1116 / CR - 140 (A )/UD - 9 , dated 9th January 2017 has sanctioned 
the Revised Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as “ the said Revised 
Development Plan ") partly under Section 31 (1) of the said Act and the same came into force with 
effect from the 9th February 2017 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


99 


and whereas , in the said Revised Development Plan the said land along with other lands is 
reserved for the said Authority as Site No. 435– “Municipal Market” (hereinafter referred to as " the 
said Revised Reservation ”) ; 


and whereas, now it becomes expedient to notify by an Order under Section 127 ( 2 ) of the 
said Act that the said Reservation on the said Land , in the said Development Plan has been 
lapsed and the Revised Reservation on the said Land, in the said Revised Development Plan has 
become redundant as per the Orders of the Hon ble Supreme Court in such matters . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 127 of the 
said Act, and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra , hereby 
notifies that the said reservation on the said land stands lapsed from the said Development Plan 
and the Revised Reservation on the said Land in the said Revised Development Plan has become 
redundant. The said land so released shall be available to the landowner for the purpose of 
Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Revised 
Development Plan . 


( 1) A copy of the part plan showing the details of land released from reservation in the said 
Development Plan and redundant Reservation on the said Land , in the said Revised Development 
Plan vide this Order is available in the office of the Commissioner , Nashik Municipal Corporation , 
during office hours on all working days for inspection of public for a period one month . 


( 2) This order shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in 


Schedule 


Mauje , taluka 


Survey No. 


Area of 


Redundant 


and 


the Land 


Lapsed 
Reservation 
of Development 


Reservation 


district 


of Revised 


Plan 


Development 


Plan 


2 


3 


4 . 


Sq . mtrs 


Mouje Deolali , 


31/ 3-1 / 7 


1704.00 


Site No. 181 


Site No. 435 


taluka and 


“MunicipalMarket”. 


“Market, Shopping 
Centre and Parking”. 


district Nashik . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. P. SONARE , 


Section Officer to Government. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन /मौजे आडळसे , जुवार्डी, गुढे, पथराड ( १)/एसआर-०४/२०१६/शुद्धीपत्रक.- भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक विभाग , 
भाग एक पुरवणीमध्ये दिनांक ६ १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी पृष्ठ १२ ते १४ वर अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदरचे अधिसूचनेमध्ये 
जमिनींचे वर्णन खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात आले होते . 


याद्वारे कलम ११ मधील अनुसूची एक- जमिनींचे वर्णनाबाबत सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत असून ती खालीलप्रमाणे वाचावी. 


अनुसूची 


जिल्हा जळगाव , तालुका भडगाव 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव आडळसे 


१५८ पै. 


० 


०५ 


१५८/१ 


० 


०६ 


पो . ख . 


०१ 


गाव जुवार्डी 


३३/१ पै. 


० 


२७ 


३३ / १ - ब 


३५ 


पो . ख . 


० 


०८ 


गाव पथराड 


२२३/२/२ 


० 


११ 


२२३/२/१ 


० 


११ 


२२८ पै. 


० 


३७ 


२२८/१ 


O 


३७ 


२२ ९ पै . 


२८ 


२२ ९ / १ 


० 


२८ 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव, ३० ऑगस्ट २०१९ . 


. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन/ मौजे आडळसे , जुवार्डी, गुढे, पथराड ( २)/एसआर-०४/२०१६/शुद्धीपत्रक.- भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक 
विभाग , भाग एक पुरवणीमध्ये दिनांक ६ १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी पृष्ठ १२ ते १४ वर अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदरचे 
अधिसूचनेमध्ये जमिनींचे वर्णन पुढीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात आले होते. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१ ९ / भाद्र २१ - २७, शके १ ९ ४१ 


१३ 


याद्वारे कलम ११ मधील अनुसूची एक- जमिनींचे वर्णनाबाबत सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत असून ती खालीलप्रमाणे वाचावी. 

अनुसूची 


जिल्हा जळगाव , तालुका भडगाव 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव पथराड 


२२३/२/२ 


० 


११ 


२२३/२/१ 


० 


११ 


२२८ पै . 


० 


.. 


३७ 


२२८/१ 


० 


३७ 


२२९ पै. 


२८ 


२२९ / १ 


२८ 


गाव आडळसे 


१५८ पै . 


०६ 


१५८/१ 


० 


०६ 


गाव जुवार्डी 


३३/१ पै. 


३५ 


३३/ १ - ब 


० 


३५ 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ अन्वये . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग, धुळे यांनी सदर 
प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून 
त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक भूसंपादन / सुजाकयो/ कावि -३५/ एसआर-८१/ २०१८. - ज्याअर्थी, 
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी खालील अनुसूची “ एक " 
मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे 
भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी, धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


. 


भासण्याची शक्यता आहे 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 


अनुसूची - एक - चालू 
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे 


जिल्हा धुळे , 


तालुका धुळे 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


पोट 


लागवडीलायक 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


खराबा 


एकूण 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


खराबा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


हे . आर 


हे . आर 


४ 


२ 


हे . आर 


ده 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


मौजे बाबरे 


चालू 


मौजे बाबरे 


४३ 


० ९ १ 


०० 


० ९ १ 


१०० / १ - अ + 


१ ७० 


० ०७ 


१ ७७ 


४४ 


० ६३ 


O 


०० 


० ६३ 


१०० / १ - ब 


४५ 


० २२ 


० ०० 


० २२ 


९ ६/ १ - अ 


३ ६० 


० १२ 


३ ७२ 


.. 


एकूण 


३५ ७० 


० ६ ९ 


३६ ३ ९ 


९ ६/ १ - क 


३ २४ 


00 


३ २४ 


मौजे कुंडाणे ( वे.) 


९ ६ / १ - ब 


३ २४ 


० 


00 


३ २४ 


१५ 


३ २१ 


० ० ९ 


३ ३० 


९ ६/ २ 


२ २७ 


० ०२ 


२ २ ९ 


१६/१ 


१ ७२ 


० ०८ 


१ ८० 


.. 


४२ 


० १५ 


० ०० 


० १५ 


१६/२ 


१ ७१ 


० 


०८ 


१ ७ ९ 


९ ७/ १ 


२ २५ 


० ०४ 


२ २ ९ 


१६३ 


१ ७१ 


० ०८ 


१ ७ ९ 


९ ७/ २ - अ 


० ५६ 


० ०० 


० ५६ 


१६/४ 


१ ७१ 


० ०८ 


१ ७ ९ 


९ ७ / २ - ब 


० ५६ 


० ०० 


० ५६ 


१७ 


५ ०० 


O 


१६ 


५ १६ 


९ ७/ २ - क 


० ५४ 


० ०२ 


० ५६ 


१८ / १ - अ 


१ २५ 


० ०३ 


१ २८ 


.. 


९ ७ / २ - ड 


० ५४ 


० ०२ 


१८ / २ - अ/ १ 


० ८३ 


० ८७ 


० ०४ 


० ५६ 


० ८३ 


१८ / २ - अ/ २ 


० ०३ 


९ ७/ ३ 


० ८६ 


२ ०४ 


० ०५ 


२ ० ९ 


१८ / २- अ/ ३ 


० ८३ 


.. 


० ०३ 


० ८६ 


९ ७/ ४ - अ/ २ 


० ५५ 


००० 


० ५५ 


१८ / १ - ब 


१ २५ 


० ०३ 


१ २८ 


९ ७/ ४- अ/ ३ 


० ५५ 


० ०४ 


० ५ ९ 


१८ / २ - ब 


२ ४ ९ 


० ०० 


२ ४ ९ 


४७/ २- ब / १ 


१ ३ ९ 


० 


00 


१ ३ ९ 


१८ / १ - क 


.. 


१ २५ 


० ०३ 


१ २८ 


४७/ २- ब / २ 


१ ४० 


० ०० 


१ ४० 


१८ / १ - ड 


१ २४ 


० 


०४ 


१ २८ 


४७/ २ - ब / ३ 


० ४५ 


० ०० 


० ४५ 


१ ९ 


४ २४ 


० ५१ 


४ ७५ 


४७/ २ - ब / ४ + ५ 


२ १६ 


० ०० 


२ १६ 


२२ 


७ ९ ५ 


० ९ ५ 


८ ९ ० 


४७/ २ - ब / ६ 


१ ०८ 


० ०० 


१ ०८ 


२०/१/१ 


० ३७ 


O 


00 


० ३७ 


४७/१ + ४७/ २ - अ .. 


५ ६७ 


० ३१ 


५ ९ ८ 


२० / १ - ब 


० ३७ 


० ०० 


० ३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


१५ 


अनुसूची - एक - चालू 
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे 


अनुसूची - एक - चालू 
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


पोट 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


खराबा 


खराबा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


मौजे कुंडाणे ( वे.) - चालू 


मौजे कुंडाणे ( वे .) - चालू 


२०/२ 


० ८१ 


० ०२ 


० ८३ 


२३ / १ - अ 


० ४१ 


०० 


० ४१ 


.. 


२१/१ 


० ९ २ 


० ०२ 


० ९ ४ 


२३/ २ - अ 


१ २२ 


० ११ 


१ 


३३ 


२१/२ 


०६३ 


० ०० 


० ६३ 


२३/ १ - ब 


० ८३ 


00 


० ८३ 


० 


१३ 


२३ / १ - ड 


० ०० 


२ ३६ 


२ ३६ 


० 


८४ 


00 


० ८४ 


१२ / १ - अ 


२३ / २ - ब 


० ६१ 


० 


१ ०७ 


०० 


.. 


१ ०७ 


० ६१ 


० ०० 


१२/ १ - ब 


२३ - ब / ३ - अ 


१ ३० 


० 


०० 


० ५५ 


१ ३० 


० ०० 


० ५५ 


२३ - ब / ३ - ब 


० 


१ ०७ 


00 


१२/२ 


१ ०७ 


१ ०० 


० ०० 


१ 


00 


२४ 


१०/ १ - अ 


० 


० ८४ 


०० 


० ८४ 


१ २५ 


० ०० 


१ २५ 


० 


२५ / १ - अ / १ / १ - अ .. 


४० 


० २१ 


१० / १ - ब 


० ६१ 


० ६० 


० ०० 


० ६० 


.. 


२५ / १ - अ / २ 


१ ९ ८ 


00 


१०/२ 


१ ९ ८ 


१ ०० 


० ०० 


१ ०० 


२५/ १ - ब / १ - अ 


० ९ ४ 


० १० 


१ ०४ 


१०/३ 


० 


८४ 


० ०० 


० ८४ 


२५ / १ - अ / १/ १ - ब .. 


० ४० 


. 


०० 


० ४० 


९ / १ 


१ ५२ 


० ०० 


१ ५२ 


२५/ १ - ब / १ - ब 


० ९ ४ 


० 


१० 


१ ०४ 


९ / २ - अ 


० ४० 


० ०० 


० ४० 


२५ / १ - ब / २ 


० ९ ० 


० ०० 


० ९ ० 


९ / २ - ब 


० ४० 


०० 


४० 


२५/ २ - अ 


१ ६२ 


० 


१६ 


१ ७८ 


९/ २ - क 


० ४० 


० ०० 


० ४० 


२५ / २ - ब 


१ ०० 


.. 


00 


१ ०० 


९ / २ - ड 


० ४० 


० ०० 


० ४० 


२५/ २ - क 


० ६२ 


० 


00 


० ६२ 


९ / ३ 


० ९ ० 


० ०० 


० ९ ० 


० ४२ 


३३ 


००० 


० ४२ 


९ / ४ 


० ३३ 


० 


०० 


० ३३ 


८/१ 


१ ५५ 


० २१ 


० 


६/२ 


०० 


१ ४६ 


१ ७६ 


१ ४६ 


८/२ 


१ ५५ 


० २१ 


१ ७६ 


११ 


० ७६ 


० 


०० 


० ७६ 


.. 


७ / १ - अ 


१ ०० 


० २६ 


१ २६ 


एकूण क्षेत्र 


७८ २६ 


३ ९ १ 


८२ १७ 


७ / १ - ब 


१ ०० 


० २५ 


१ २५ 


बावरे + कुंडाणे ( वे.) . 


११३ ९ ६ 


४ ६० 


११८ ५६ 


७/२ 


१ २६ 


०० 


१ २६ 


एकूण क्षेत्र 


.. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


-- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


प्रकल्पाचे नाव.- सुलवाडे- जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे बाबरे व कुंडाणे ( वे .) , तालुका धुळे , 
जिल्हा धुळे सुलवाडे- जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत 
शेवगे बेसिन धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी. 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील ‘ निरंक 
आहे. 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे . 

अनुसूची 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील . 

अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे कावठी 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


पाच 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


खराबा 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


५२ 


० ०४ 


O 


00 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , ३ सप्टेंबर २०१९ . 


फॉरेस्ट 


० 


१४ 


० 


०२ 


६० 


० १८ 


० ०२ 


फॉरेस्ट 


० २२ 


० ०२ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये. 


८३ 


० ० ९ 


०१ 


८४ 


.. 


० ३० 


00 


जिल्हा धुळे 


८८ 


० ३ ९ 


.. 


० 


.. 


00 


१५ ९ 


० १३ 


० ०१ 


१६० 


० २२ 


० ०३ 


१५८ 


० ० ९ 


० 


०१ 


१५७ 


० ०६ 


० ०१ 


१६१ 


.. 


O 


०७ 


० ०१ 


२०० 


.. 


0 


१४ 


O 


०२ 


क्रमांक भूसं / सामान्य/ कावि -३५१ / एसआर-१९/ २०१८.- ज्याअर्थी, 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, सामान्य, धुळे यांनी खालील अनुसूची - 
"एक " मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य , धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 


२०१/१ 


० १६ 


०२ 


२०१/२ 


० ०२ 


O 


00 


२१३ 


० 


०१ 


० 


00 


, 


१५५ 


० ०१ 


O 


०० 


एकूण क्षेत्र 


२ २७ 


० १८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


१७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्नपांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका 
साक्री, जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे कावठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे डावा 
कालव्यावरील वितरिका, थेट मायनर क्रमांक १८ . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील. 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे. 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 

गंगाथरन डी . , 


अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे कावठी 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


खराबा 


१ 


२ 


जिल्हाधिकारी, धुळे. 


हे . आर 


हे . आर 


धुळे , ७ सप्टेंबर २०१ ९. 


२७६ 


० ०२ 


00 


३२० 


० 


० १३ 


०१ 


.. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये. 


३१९ 


० ० ९ 


० ०१ 


२७७/१ 


० ०३ 


० ०० 


जिल्हा धुळे 


२७७/२ 


० ०६ 


० ०१ 


, 


३१८ 


० ०५ 


०० 


३१७ 


.. 


० ०८ 


००० 


२७८ 


० २१ 


O 


०२ 


२८१ 


० ०६ 


० ०१ 


क्रमांक भूसं / सामान्य/ कावि -३५१ / एसआर -२० / २०१८.– ज्याअर्थी, 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांनी खालील अनुसूची - 
" एक " मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


२८० 


० ० ९ 


० ०१ 


२८५ 


० १५ 


० ०२ 


२७५ 


० ० ९ 


0 


00 


२८६ 


० ११ 


00 


२५१ 


० ०३ 


० ०० 


आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 


२८८ 


० १ ९ 


० ०२ 


२ ९ ० 


० २२ 


. 


०२ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१ ९ / भाद्र २१ - २७, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - एक - चालू 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये. 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


जिल्हा धुळे 


खराबा 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


२ ९ १ 


० 


१२ 


० ०१ 


२ ९ ३ 


० ०८ 


०० 


क्रमांक भूसं / सामान्य/ कावि -३५१ / एसआर-४२ / २०१८.- ज्याअर्थी, 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांनी खालील अनुसूची 
“एक ” मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 
२०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


२ ९ ५ 


० १३ 


० ०२ 


३०० 


० 


१२ 


० ०० 


३०१ 


० ०४ 


० 


०० 


एकूण क्षेत्र 


२ १० 


० १६ 


, 


. 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्नपांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका 
साक्री , जिल्हा धुळे . 


आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे कावठी , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे डावा 
कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर क्रमांक ५ . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


- 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे. 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील. 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे , तालुका धुळे, मौजे सुट्रेपाडा 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 


गट नंबर 


पोट 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


खराबा 


गंगाथरन डी . , 


१ 


२ 


سه 


जिल्हाधिकारी, धुळे . 


हे . आर 


हे . आर 


धुळे, ७ सप्टेंबर २०१ ९. 


२११ 


० ४० 


० 


00 


२१० 


० ४३ 


० ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


१ ९ 


अनुसूची - एक - चालू 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे सुट्रेपाडा , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
डावा कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर क्रमांक ५ , ७ 


गट नंबर 


पोट 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


खराबा 


व ८ . 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


२०६ 


० ३३ 


० ०० 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे. 


२०७/१ 


० ०३ 


00 


२०७/२ 


० 


० ०५ 


०० 


.. 


२०७/३ 


० ०४ 


० ०० 


२०८ 


.. 


० ०३ 


०० 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील ‘निरंक आहे. 


२० ९ 


० २४ 


० ०० 


१ ९ ६ 


० ०२ 


० ०० 


गंगाथरन डी . , 


२०५ 


० ०४ 


०० 


जिल्हाधिकारी , धुळे. 


२०३ 


० 


१४ 


० ०० 


धुळे, ७ सप्टेंबर २०१ ९. 


२०४ 


० 


१२ 


० ०० 


२०१/१ 


0 


०४ 


० 


०० 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


१६३ 


० १५ 


० ०० 


कलम १९ अन्वये . 


१६४ 


० २२ 


० 


०० 


जिल्हा धुळे 


१५८ 


० ०६ 


० ०० 


१५ ९ 


० ०२ 


० ०० 


१ ९ ७ 


० २६ 


० 


०० 


१६८ 


० २ ९ 


० ०० 


१६ ९ 


० ०४ 


० ०० 


क्रमांक भूसं / सामान्य/ कावि -३५१/ एसआर-४५/ २०१८.- ज्याअर्थी, 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन, सामान्य , धुळे यांनी खालील अनुसूची 
" एक " मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ च्या पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


१७०/१ 


० 


०८ 


०० 


१७०/२ 


O 


०८ 


० ०० 


१३ ९ 


० २७ 


00 


एकूण क्षेत्र 


३ ३८ 


० ०० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य , धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्नपांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका 
साक्री, जिल्हा धुळे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१ ९ / भाद्र २१ - २७, शके १ ९ ४१ 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे मेहेरगाव, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे 
डावा कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर १ . 


अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील . 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे . 

गंगाथरन डी . , 


अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे , मौजे मेहेरगाव 


जिल्हाधिकारी, धुळे . 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


धुळे, ७ सप्टेंबर २०१९ . 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


खराबा 


१ 


२ 


३ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ अन्वये . 


हे . आर 


हे . आर 


५३४ 


० ३३ 


० 


०० 


जिल्हा धुळे 


५३३ 


० ०४ 


00 


५३५ 


० १० 


० ०१ 


५३६ 


.. 


० ० ९ 


० ०१ 


५३७ 


० २२ 


० 


00 


क्रमांक भूसं / सामान्य / कावि -३५१/ एसआर-४६/ २०१८.- ज्याअर्थी, 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, सामान्य, धुळे यांनी खालील अनुसूची 
" एक " मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


५४५/२ 


० २२ 


० ०३ 


५४७ 


० 


१४ 


० 


०० 


५४६ 


० 


१४ 


O 


०२ 


५५३ 


० ०३ 


० ०० 


एकूण क्षेत्र 


१३१ 


००७ 


. 


- 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन, सामान्य, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्नपांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका 
साक्री , जिल्हा धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


२१ 


अनुसूची - एक - चालू 


पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


खराबा 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , 
सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


१ 


? . 


بيه 


हे . आर 


हे . आर 


१०६ 


० ०८ 


० ०० 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील. 


१०८ 


० ०३ 


० 


०० 


१११ 


० 


०८ 


० 


०१ 


अनुसूची - एक 


११२ 


० ०४ 


० 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे, मौजे मेहेरगाव 


०१ 


११६ 


० 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


० ०६ 


०१ 


० 


१६ 


१७ 


00 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


खराबा 


एकूण क्षेत्र 


२३६ 


० १२ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


अनुसूची - दोन 


१२५ 


० ०५ 


० ०० 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


१२४ 


0 


१३ 


० ०१ 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्नपांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका 
साक्री , जिल्हा धुळे . 


११४ 


० 


११ 


० ०० 


, 


१२२ 


० २६ 


० 


०० 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे मेहेरगाव , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
डावा कालव्यावरील वितरिका थेट मायनर क्रमांक २१. 


१० ९ 


.. 


०४ 


० ०० 


अनुसूची - तीन 


११५ 


० १६ 


० 


00 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


११३ 


० ०३ 


० 


०० 


१०६/१ 


० 


०७ 


.. 


० ०१ 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील ‘निरंक 
आहे. 


१०३ 


० ०५ 


० ०१ 


अनुसूची - चार 


४२ 


० २ ९ 


० ०० 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


३ ९ 


० २६ 


० ०३ 


३६ 


० ० ९ 


00 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 


३४ 


० ० ९ 


० ०१ 


३० 


० 


१० 


० ०१ 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी, धुळे . 


२ ९ / २ 


.. 


० १३ 


० ०१ 


१०२/४ 


० ०२ 


धुळे , ७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


० 


०० 


१०५ 


० ०२ 


० 


०० 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१ ९ / भाद्र २१ - २७, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - एक 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे दिवी 


कलम १ ९ अन्वये . 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


जिल्हा धुळे 


लागवडीलायक 


पोट 


क्षेत्र 


खराबा 


१ 


२ 


३ 


क्रमांक भूसंपादन / सामान्य / कावि -३५१ / एसआर-६८ / २०१८.- ज्याअर्थी, 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, सामान्य, धुळे यांनी खालील अनुसूची 
“ एक ” मध्ये नमूद केलेली जमीन भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 


हे . आर 


हे . आर 


१३३/ ३- अ 


० ४४ 


० ०० 


२०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


एकूण क्षेत्र 


० ४४ 


० ०० 


अनुसूची - दोन 


अधिकारांचा वापर करून दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची “दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव.- वाडी शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, 
जिल्हा धुळे . 


आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे दिवी, तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
दिवी पुनर्वसन गावठाणासाठी . 


अनुसूची - तीन 


आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे. 


जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 


पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 


समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे . 


जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , 


सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


गंगाथरन डी ., 
जिल्हाधिकारी, धुळे. 


सदर जमिनीचा नकाशा व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 


उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 


धुळे , ७ सप्टेंबर २०१९ . 


, 


उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


२३ 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 
नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक नंनप/ आस्था/ राजपत्र प्रसिद्धी/ कलम ३७/ १८७५/ २०१ ९.- नंदुरबार शहराची भागश : सुधारित विकास योजना ( मूळ + वाढीव 
हद्द) शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१/ सीआर-६६/०५ ( सी )/ युडी -९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर 
झाली आहे व दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अमलात आली आहे. 

तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५०७/ २६४१/ सीआर-८७/ युडी-९, दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये मंजूर करण्यात आली असून , दिनांक ७ जानेवारी २०१० पासून अंमलात आली आहे. 

नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ 
मधील तरतुदींनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने परिषद ठराव क्रमांक ८४, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये घेतला आहे . 
त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे. 
सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 

प्रस्तावित बदल 


१ 


२ 


नंदुरबार शहर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर ४२६/१ चे नंदुरबार शहर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर ४२६/१ चे 
“ कब्रस्तान ” या प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेले क्षेत्र . 

“ कब्रस्तान ” या प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेले क्षेत्र आरक्षणातून 

वगळून “ शैक्षणिक प्रयोजन ” यासाठी आरक्षित करणे. 
वरीलप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नंदुरबार नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे. ज्यांना सदरहू फेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी 
ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक (१) महिन्याच्या आत अध्यक्षा, नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 
यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात , म्हणजे त्यांचा विचार शासनास प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी करण्यात येईल . मुदतीनंतर 
प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. 

सौ . रत्ना चंद्रकांत रघुवंशी, 

अध्यक्षा , 
नंदुरबार , ८ सप्टेंबर २०१९. 

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार. 


NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Public Notice 


क्रमांक नंनप / आस्था/ राजपत्र प्रसिद्धी/ कलम ३७/ १८७५/ २०१९.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + 
Additional Limit) has been partly sanctioned by Government vide Notification No. TPS - 1504 /3001/CR 
66/05 (C )/UD -9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 
and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by Government vide Notification No. 
TPS - 1507 /2641/CR - 87 /08 /UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect from 
7th January 2010 . 

Municipal Council, Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 vide Resolution No. 84 , dated 16th February 2019 . 
Proposal as per Sanctioned 

Proposed Modification 
Development Plan 


N 


Land bearing S. No. 426/1 is reserved for 
“ Grave Yard " . 


Land bearing S. No. 426/1 is reserved for 
" Grave Yard ” is removed and reserved for 
“ Educational Purpose ” . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१ ९ / भाद्र २१ - २७, शके १ ९ ४१ 


The plan showing necessary modification has been published on the notice board of the 
Nandurbar Municipal Council . 

The Nandurbar Municipal Council hereby invites objections and suggestions, if any with respect 
of the proposed modification from any person in writing not later than one month from the date of 
publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette and it will be considered before 
submitting the proposed modification to the Government for sanction . A Plan showing the above 
proposed modification is kept open for public inspection at Municipal Council during office hours on 
all working days . 

SAU. RATNA CHANDRAKANT RAGHUWANSHI , 

President, 

Nandurbar Municipal Council , Nandurbar. 
Nandurbar, 8th September 2019 . 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ 


आदेश 


ज्याअर्थी, शिरपूर तालुक्यातील मौजे सुभाषनगर , तालुका शिरपूर 
शिवारातील रुमीत केमिसिन्थ प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या परिसरात 
सामान्य नागरिक , तसेच गुरे - ढोरे यांना सदर परिसरात वावरण्यास व 
कुठल्याही प्रकारच्या वापरांवर प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे , याबाबत 
माझी खात्री झाल्याने व उक्त अधिनियमाच्या कलम १४४ ( २) नुसार 
जिच्याविरुद्ध आदेश काढणेत येत असेल अशा व्यक्तींवर योग्य अवधीत 
नोटिस बजाविणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणात या 
कलमाखालील आदेश एकतर्फी देणे आवश्यक आहे ; 


क्रमांक कक्ष-२/ फौजदारी/ कावि-८७४ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, मौजे 
सुभाषनगर , तालुका शिरपूर शिवारात रुमीत केमिसिन्थ प्रायव्हेट लिमिटेड 
मध्ये दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी सकाळी ९.३० ते ९.४० वाजेच्या 
सुमारास या कंपनीत तयार होणाऱ्या रासायनिक द्रवांवर प्रक्रिया करणाऱ्या 
टाक्यांचे मोठ- मोठे स्फोट झाल्याने सुमारे १३ कामगारांचा मृत्यू झालेला 
असून व ७१ कामगार जखमी झालेले आहेत . त्यापैकी काही गंभीर 
जखमीही आहेत. त्याअनुषंगाने प्राथमिक माहितीनुसार या कंपनीत अति 
संवेदनशील ज्वालाग्राही स्फोटक अशा रासायनिक द्रवांवर प्रक्रिया 
करून इथेनॉल अल्कोहोल , मिथेनॉल अल्कोहोल , क्लोरा टायटल 
क्लोरोफाईड या रासायनिक द्रवांचे उपयोग करून उत्पादन केले जात 
होते . तसेच सदर कंपनी परिसरात मेटल सोडियम , हायड्रोजन गॅस 
सिलेंडर , ब्रोमिनयुक्त केमिकल असे आरोग्यास हानिकारक तसेच अतिशय 
ज्वलनशील व स्फोटक अशाप्रकारचे रसायनही वापरले जात असल्याचे 
प्राथमिक स्थानिक चौकशीत निष्पन्न झालेले आहे. 


त्याअर्थी, मी , डॉ . विक्रम बांदल, उपविभागीय अधिकारी तथा 
दंडाधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ (२) नुसार मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून शिरपूर 
तालुक्यातील मौजे सुभाषनगर , तालुका शिरपूर शिवारातील रुमीत 
केमिसिन्थ प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या परिसरात सामान्य नागरिक 
तसेच गुरे - ढोरे यांना सदर परिसरात वावरण्यास व कुठल्याही प्रकारच्या 
वापरावर खालीलप्रमाणे मनाई आदेश पारित करीत आहे. 


दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजीपावेतो 
मौजे सुभाषनगर , तालुका शिरपूर शिवारातील रुमीत केमिसिन्थ प्रायव्हेट 
लिमिटेड या कंपनीच्या परिसरात शासकीय कामकाज व अन्वेषणविषयक 
कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी वगळता सर्वसामान्य नागरिक तसेच 
गुरे - ढोरे यांना वावरण्यास व तसेच कुठल्याही प्रकारच्या वापरावर 
याद्वारे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणेत येत आहे . या आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी होईल याची दक्षता पोलीस विभागाने घ्यावी. 


दिनांक 

३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे घटनेनंतर कंपनीचे कोणीही 
जबाबदार प्रतिनिधी/ मालक तेथे उपस्थित नाहीत . त्यामुळे घटनेनंतर 
कंपनीचे मालकीचे असलेले व कंपनी आवारात असलेले अति संवेदनशील 
ज्वालाग्राही स्फोटक अशा रासायनिक द्रवांवर व विविध वायू भरलेले 
सिलेंडरमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट निर्माण झाली 
आहे. सदर कंपनी परिसरात मेटल सोडियम , हायड्रोजन गॅस सिलेंडर , 
ब्रोमिनयुक्त केमिकल आरोग्यास हानीकारक असल्यामुळे नागरिकांच्या 
सुरक्षेच्या दृष्टीने मौजे सुभाषनगर , तालुका शिरपूर शिवारातील रुमीत 
केमिसिन्थ प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या आजूबाजूच्या परिसरातील 
नागरिकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे 
कलम १४४ ( १) व (३ ) प्रमाणे सदर परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश 
लागू करणे आवश्यक आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी माझ्या स्वाक्षरीने 
व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी पारित केला असे. 


डॉ . विक्रम बांदल, 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
शिरपूर भाग , शिरपूर , 

जिल्हा धुळे . 


शिरपूर , ३ सप्टेंबर २०१९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


२५ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध करण्यात आली आहे 


बुधवार , सप्टेंबर ११, २०१९ / भाद्र २०, शके १ ९ ४१ 


आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून 
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम ६० ( २) अन्वये 


जाहीर सूचना 


९ 


क्रमांक ननिवि/ वशि /पंच-४५४/ २०१९.- नाशिक महानगरपालिकेने महासभा क्रमांक ३३ च्या ठराव क्रमांक ६७० , दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ 
अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ च्या कलम ६० (१) मधील तरतुदीनुसार नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील 
मौजे नाशिक व मौजे मखमलाबाद यामधील नकाशात दाखविलेल्या क्षेत्रासाठी नगररचना परियोजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. 
त्या अनुषंगाने सदरची नगररचना परियोजना तयार करणेबाबतचा उद्देश उक्त अधिनियमाचे कलम ६० ( २) अन्वये या जाहीर सूचनेद्वारे प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे. त्याबाबतच्या जमिनींचा व योजनेच्या चतुःसीमांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


गाव 


सर्व्हे नंबर 


क्षेत्र ( हेक्टर ) 


१ 


२ 


بیه 


मौजे नाशिक 


२२६.६३ 
( ५६० एकर) 


- 


१६, १७, १८ ( पै.), २४ , २५ , २६, २७, २८ , २ ९ , ३० , ३१ , ३२ , 
३३, ३४ , ३५ , ३६ , ३७ , ३८ , ३ ९ , ४० , ४१ , ४२ , ४३ , ४४ , ४५ , 
४६, ४७, ४८ , ४ ९ , ५० , ५१ , ५२, ५३ , ५४ , ५५ , ५६ , ५७, ५८ , 
५ ९ , ६० , ६१ , ६२, ६३, ६४ , ६५, ६६ , ६७ , ६८ , ६ ९ , ४२४ , ९९९ , 
१००० , १००१, १००२, १००३ , १०११. 


मौजे मखमलाबाद 


७८.१० 


९ ६ , ९ ८ , ९९ , १०० , १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, 
१०८ , १०९ , ११० , १४१ ( पै. ), १४२ , १४३ ( पै.), ४७३, ४७८ , ४७९ . 


( १ ९ ३ एकर ) 


, 


एकूण क्षेत्र .. 


३०४.७३ 
( ७५३ एकर) 


चतु: सीमा. 


उत्तरेस 


नाशिक डावा कालवा 


पूर्वेस 


: विद्यमान नाला, रामवाडी, सर्व्हे नंबर २३ व १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


दक्षिणेस 


: गोदावरी नदी 


पश्चिमेस 


३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


शासनाने दिलेल्या दिनांक २० मार्च २०१८ रोजीच्या निर्देशानुसार महानगरपालिका, नाशिक व नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट 
कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी संयुक्त विद्यमाने नगररचना परियोजना तयार करून नियोजन प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर शासनाकडे पाठविण्यास्तव 
संपूर्ण कार्यवाही पार पाडण्यास नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड , नाशिक या विशेष उद्देश वाहन व आयुक्त , 
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ च्या कलम ६० (३) मधील तरतुदीनुसार उद्देशाची नक्कल तसेच मौजे 
नाशिक व मौजे मखमलाबाद येथील नगररचना योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेले क्षेत्र ( गुलाबी रंगाच्या किनारीने) दर्शविणाऱ्या नकाशाची प्रत 
( १) आयुक्त , नाशिक महानगरपालिका, राजीव गांधी भवन , शरणपूर रोड, नाशिक ; (२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट 
सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड , पंडितराव खैरे पंचवटी , विभागीय कार्यालय, पंचवटी , नाशिक -३; (३) सहसंचालक , नगररचना, नाशिक 
विभाग, विभागीय कार्यालय, नाशिकरोड ; ( ४ ) सहायक संचालक , नगररचना, नगर नियोजन विभाग , तिसरा मजला, राजीव गांधी भवन, नाशिक 
महानगरपालिका, नाशिक यांचे कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेत , कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांचे अवलोकनार्थ ठेवण्यात आली आहे, याची कृपया 
नागरिकांनी नोंद घ्यावी. 


. 


, 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


तसेच सदरची सूचना ही खालील वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. 


( १ ) नाशिक महानगरपालिका, नाशिक 

www.nmcnashik.gov.in 


( २) नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड , नाशिक 

www.nashiksmartcity.in 


राधाकृष्ण गमे , 

आयुक्त , 
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक. 


नाशिक , 


3 


सप्टेंबर २०१९ . 


NASHIK MUNICIPAL CORPORATION , NASHIK 


Declaration of Intention to prepare the Town Planning Scheme under Section 60 ( 2 ) of the 

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


Public Notice 


No. TPD /WS/Panch -454 /2019.– The Nashik Municipal Corporation vide its General Body Meeting 
No. 33 has resolved Resolution No. 670 , dated 9th September 2019 and declared its intention to prepare 
the Draft Town Planning Scheme in the area of Nashik Municipal Corporation in Mouje Nashik and Mouje 
Makhamalabad area in accordance with the the provisions of Section 60 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966. Accordingly Corporation hereby publishing this Public Notice to declare 
its intention to prepare the said Town Planning Scheme under Section 60 ( 2 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 . 


The details of lands and boundaries included in the Town Planning Scheme is described as under. 


City 


Survey Number 


Area in Hectare 


1 


2 


3 


Mouje Nashik 


226.63 
(560 Acres ) 


16 , 17 , 18 (Pt.), 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 
34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44, 45 , 46 , 47 , 
48 , 49 , 50 , 51, 52, 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59, 60 , 61, 
62 , 63 , 64, 65 , 66 , 67, 68 , 69, 424 , 999 , 1000 , 1001, 
1002 , 1003, 1011 . 


N 


Mouje 
Makhamalabad 


96 , 98 , 99 , 100 , 101, 102 , 103, 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 
109, 110 , 141 (Pt.), 142 , 143 (Pt.), 473 , 478 , 479. 


78.10 
(193 Acres ) 


Total .. 


304.73 
(753 Acres ) 


Boundaries. 


On the North 


: Nashik Left Bank Canal 


On the East 


: Existing Nalla , Ramwadi, S. No. 23 and 18.00 metres wide Development Plan 

Road . 


On the South 


Godavari River 


On the West 


: 30.00 metres wide Development Plan Road 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२ - १८ , २०१९ / भाद्र २१ - २७, शके १९ ४१ 


२७ 


As per the Government s directives received on 20th March 2018 Nashik Municipal Smart City 
Development Corporation Limited (NMSCDCL ) as the Special Purpose Vehicle and Commissioner, 
Nashik Municipal Corporation has authorised to prepare Town Planning Scheme and submit it to the 
Government for sanction after due approval of Planning Authority . 

In accodance with the provisions of Section 60 ( 3) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 a copy of the declaration along with the plan showing the area of Mouje Nashik and Mouje 
Makhamalabad to be included in the Town Planning Scheme (Shown in Pink colour verge ) is kept open 
for inspection of the public in the office of- ( 1) The Commissioner, Nashik Municipal Corporation , 
Rajeev Gandhi Bhavan , Sharanpur Road , Nashik ; ( 2 ) Chief Executive Officer, NMSCDCL , Nashik ; 
( 3) Joint Director, Town Planning and Valuation Department, Divisional Office , Nashik Road ; (4 ) Assistant 
Director, Town Planning , 3rd Floor, Rajeev Gandhi Bhavan , Sharanpur Road , Nashik , during office hours 
on all working days . 

This notice is also available on the website of Nashik Municipal Corporation i.e. www.nmcnashik.gov.in 
and Nashik Municipal Smart City Development Corporation Limited , Nashik i.e. www.nashiksmartcity.in 


RADHAKRISHNA GAME, 

Commissioner, 
Nashik Municipal Corporation , Nashik . 


Nashik , 9th September 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


1 


